RNI No. MAHBIL06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


16k 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ -पुणे विभागीय 


पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - १० ] 


शुक्रवार , मार्च १३ , २०२० / फाल्गुन २३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ०८ 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


परिशिष्ट - २ 


क्रमांक पसन / नपा/ कावि / कार्या-१/ नपा/निवडणूक / ३८२/ २०२० .-- मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ 
न.प. - २०२०/प्र. क्र . १/ का -०६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० व आदेश क्रमांक रानिआ /नप -२०१९/ प्र.क्र . १२ / का -०६ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) (यापुढे " सदर अधिनियम " 
म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मा . विभागीय आयुक्त व प्रादेशिक संचालक, पुणे विभाग, पुणे 
यांचेकडील पत्र क्रमांक न.पा.प्र/ १/ प्र.र.अंतिम/ कावि / २०७/ २०२० , दिनांक ११ मार्च २०२० मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राजगुरुनगर नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या 
प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट केल्यासंदर्भात दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० रोजीची आरक्षण 
सोडतीवर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे खालीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 

अधिसूचना 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ (१ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम 
पोट - कलम २ अन्वये मा . विभागीय आयुक्त व प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक नपा -१ / कावि 
८०२/ २०१९ नुसार दिनांक १० डिसेंबर २०१९ (महाराष्ट्र शासन राजपत्र) च्या आदेशान्वये त्यांनी राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली 
दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

सदस्य संख्या व आरक्षित जागा इत्यादींचा तपशील 


९ 


१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१८ 


२. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

अ. अनुसूचित जाती 
ब. अनुसूचित जमाती 


०१ 


०१ 


क . नागरिकांचा मागसवर्ग 


०५ 


३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) 


० ९ 


( १ ) 


एच -७२८ , भाग एक - अ ( असा .) ( पु.वि.पु.) - १० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १३ मार्च २०२० / फाल्गुन २३ , शके १९ ४१ 


०० 


०१ 


३ 


६ 


४. उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), (ब ) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 
अ. अनुसूचित जाती 
ब. अनुसूचित जमाती 
क . नागरिकांचा मागासवर्ग 

०३ 
ड. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा -४ ०५ 
समोरील 

नमूद 

केलेल्या जागा ) 
५. अनारक्षित जागा 

०६ 
२. आणि ज्याअर्थी, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठीचे( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील 
स्त्रियांसह) आरक्षण निश्चित करण्यासाठी दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी सोडत काढण्यात आली. 

त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप-२०२०/प्र.क्र .-०१/ क -०६, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० 
व मा . विभागीय आयुक्त व प्रादेशिक संचालक , पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील मान्यता पत्र क्रमांक नपाप्र/ १/ प्र.र.अंतिम/ कावि-२०७/ २०२० , दिनांक 
११ मार्च २०२० आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० पोट- कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, मी, नवल किशोर राम, पुणे जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गातील स्त्रियांसह) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
या अधिसूचनेच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ ही अधिसूचना अमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 

जागा राखीव असल्यास कोणासाठी 
क्रमांक 

जसे अनु . जाती / अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 

मागास वर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती/ अनु . जमाती/नागरिकांच्या 
मागास वर्गासाठी व स्त्रियांसाठी धरून ) 


प्रभाग 


प्रभागाचे नाव 


असल्यास 


१ 


२ 


३ 


४ 


प्रभाग क्रमांक - १ 


सीमा : 


सर्वसाधारण (महिला) 


लोकसंख्या - १४४२ 


एकूण 
अ . जा . 


उत्तर - सांडभोरवाडी शीव 
पूर्व - पुणे- नाशिक रस्ता 
दक्षिण - पांडुरंगनगर 
पश्चिम - तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा. 


- ११० 


अ . ज . - ७२ 


प्रभाग क्रमांक - २ 


सीमा : 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


लोकसंख्या - १६७८ 


एकूण 
अ . जा . 


उत्तर - ढोरे- भांबूरवाडी शीव 
पूर्व - वाफगाव रोड 
दक्षिण - एस.टी. स्टॅण्ड ते वाफगाव रोड 
पश्चिम - पुणे- नाशिक रस्ता व ओढा. 


- ८७ 


अ . ज . - ३८ 


प्रभाग क्रमांक - ३ 


सीमा : 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या - १ ९ ७१ 


एकूण 
अ . जा . - ९ ० 


उत्तर - एस.टी. स्टॅण्ड ते वाफगाव रस्ता 
पूर्व - झुरी ( होलेवाडी शीव ) 
दक्षिण - भीमा नदी 
पश्चिम - पुणे - नाशिक रस्ता . 


अ . ज . 


७० 


प्रभाग क्रमांक - ४ 


सीमा : 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या - १८६१ 


एकूण 


उत्तर - थिगळस्थळ पडाळवाडी रोड 
पूर्व - पडाळवाडीकडून येणारा ओढा 
दक्षिण - ओढा 
पश्चिम - तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा, 


अ . जा . 


७३ 


अ . ज . 


८५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, १३ मार्च २०२० / फाल्गुन २३, शके १९ ४१ 


سه 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 


30 


प्रभाग क्रमांक - ५ 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या - १४७८ 


एकूण 


सीमा : 
उत्तर - सांडभोरवाडी शीव, क्रीडासंकुल 
पूर्व - तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा 
दक्षिण - रायगड , साई व्हिला, बच्चे पाटील कॉलनी 
पश्चिम - तिन्हेवाडी रस्ता. 


अ . जा . 


०० 


अ . ज . 


00 


सीमा : 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


प्रभाग क्रमांक - ६ 
लोकसंख्या - १४२८ 
एकूण 
अ . जा . - २८ 


उत्तर - अलंकापुरी सोसायटी, आरुडे प्लॉट 
पूर्व - तिन्हेवाडी रस्ता 
दक्षिण - टेल्को कॉ . नं . २ रस्ता 
पश्चिम - वृंदावन रस्ता. 


अ . ज . 


00 


प्रभाग क्रमांक - ७ 


सीमा : 


सर्वसाधारण ( महिला) 


लोकसंख्या - १३ ९ ६ 


उत्तर - ज्ञानेश्वरनगरी 

तिन्हेवाडी रस्ता, कोहिनकरवाडी रस्ता 
दक्षिण - टेल्को कॉ . 
पश्चिम - शेती. 


एकूण 
अ . जा . - ५८ 


पूर्व 


नं . ३ 


अ . ज . 


00 


प्रभाग क्रमांक - ८ 


सीमा : 


सर्वसाधारण ( महिला) 


लोकसंख्या - १३८ ९ 


एकूण 
अ . जा . - ५७ 


उत्तर - सातकरस्थळ शीव 
पूर्व - कोहिनकर रस्ता 
दक्षिण - वृंदावन रोड 
पश्चिम - वाडा रोड . 


अ . ज . 


४४२ 


प्रभाग क्रमांक - ९ 


सीमा : 


अनुसूचित जमाती ( महिला) 


लोकसंख्या - १४४३ 


एकूण 
अ . जा . 


उत्तर - सातकरस्थळ शीव 
पूर्व - वाडा रस्ता 
दक्षिण - गौरीशंकरजवळील रोड 
पश्चिम - शेती. 


८० 


अ . ज . 


२३४ 


प्रभाग क्रमांक - १० 


सीमा : 


सर्वसाधारण ( महिला) 


लोकसंख्या - १५५१ 


एकूण 


उत्तर - टेल्को कॉ . नं . २ 
पूर्व - तिन्हेवाडी रस्ता 
दक्षिण - वखार रस्ता 
पश्चिम - वाडा रस्ता. 


अ . जा . 


- २० 


अ . ज . 


00 


प्रभाग क्रमांक - ११ 


सीमा : 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


लोकसंख्या - १४६३ 


एकूण 
अ . जा . - ३१ 


उत्तर - रायगड , साई व्हिला, बच्चे पाटील कॉलनी, 
वखार रस्ता. 
पूर्व - तिन्हेवाडीकडून आलेला ओढा 
दक्षिण - वाडा रस्ता 
पश्चिम - प्रांत ऑफिस. 


अ . ज . 


- 


00 


सीमा : 


सर्वसाधारण 


प्रभाग क्रमांक - १२ 
लोकसंख्या - १७४५ 
एकूण 
अ . जा . ७३५ 


उत्तर - वाडा रस्ता, ओढा 
पूर्व - पुणे नाशिक रस्ता 
दक्षिण - भीमा नदी, पोलीसस्टेशनकडे जाणारा रस्ता 
पश्चिम - तेली अळी रस्ता. 


अ . ज . 


२१६ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १३ मार्च २०२० / फाल्गुन २३, शके १९ ४१ 


अनुसूची -- चालू 


२ 


३ 


30 


सीमा : 


: 


सर्वसाधारण 


प्रभाग क्रमांक - १३ 
लोकसंख्या - १६०५ 
एकूण 
अ . जा . ३३ 
अ . ज . ५४ 


उत्तर - वाडा रस्ता 
पूर्व - राहुल चौक रस्ता 
दक्षिण - कचेरी रस्ता 
पश्चिम - माळावरील पाण्याच्या टाकीजवळचा रस्ता. 


प्रभाग क्रमांक - १४ 


सीमा : 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


लोकसंख्या - १४६२ 


एकूण 


उत्तर - गौरीशंकर अर्पाटमेंटजवळील रस्ता 
पूर्व - माळावरील रस्ता 
दक्षिण - भीमा नदी 
पश्चिम - शेती. 


अ . जा . 


६१ 


अ . ज . 


२ ९ 


सीमा : 


सर्वसाधारण 


प्रभाग क्रमांक - १५ 
लोकसंख्या - १६७० 
एकूण 
अ . जा . - ५६ 


उत्तर - कचेरी रस्ता 
पूर्व - बाजार पेठ रस्ता 
दक्षिण - नगरपरिषद कार्यालयामागील रस्ता 
( मोती चौक ते गणेश चौक रस्ता ) 
पश्चिम - माळावरील रस्ता. 


अ . ज . 


५७ 


सीमा : 


नागरिकांचा मागास प्रर्वग (महिला) 


प्रभाग क्रमांक - १६ 
लोकसंख्या - १४९ २ 
एकूण 
अ . जा . - ३१ 


उत्तर - नगरपरिषदेमागील रस्ता 
पूर्व - आझाद चौक रस्ता 
दक्षिण - भीमा नदी 
पश्चिम - माळावरील रस्ता. 


अ . ज . - ४३ 


प्रभाग क्रमांक - १७ 


सीमा : 


लोकसंख्या - १७१४ 


एकूण 


अ . जा . 


- ७४ 


अ . ज . 


४५ 


सर्वसाधारण ( महिला) 
उत्तर - जैनमंदिर चावडी समोरील रस्ता 
पूर्व - बाजारपेठ रोड , कुंभारवाडा रस्ता 
दक्षिण - राम मंदिर , भीमा नदी 
पश्चिम - आझाद चौक, उद्धव कुंभार घरासमोरील रस्ता. 

अनुसूचित जाती 
उत्तर - जुनी ग्रामपंचायत ऑफिस रस्ता 
पूर्व - तेल आळी रस्ता 
दक्षिण - भीमा नदी 
पश्चिम - बाजार पेठ रस्ता, कुंभारवाडा रस्ता. 


सीमा : 


प्रभाग क्रमांक - १८ 
लोकसंख्या - १८०४ 
एकूण 
अ . जा . 

१४५ 


अ . ज . 


४० 


टीप .-- १. मराठी व इंग्रजी अधिसूचनेमध्ये प्रभागांच्या वर्णनामध्ये तफावत असल्यास नकाशातील तरतुदीनुसार वर्णन ग्राह्य धरण्यात येईल . 

२. अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गांच्या स्त्रियांसाठी ठेवलेले 

प्रभाग हे दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० रोजी काढलेल्या चिठ्ठया ( लॉटस्) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 
३. नगरपरिषद क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी राजगुरुनगर परिषद कार्यालयात उपलब्ध राहतील. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , १३ मार्च 

२०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, १३ मार्च २०२० / फाल्गुन २३, शके १९ ४१ 


نم 


BY THE COLLECTOR 


Schedule 2 


No. PSN /Kavi/Ks- 1/NP / Election / 382/2020. — No . Sec./NP-2020/W.S . 01/ desk 06 , dated 6th February 
2020 and Order No. SEC /NP - 2019 /WS 12 /desk 06 , dated 10th February 2020. In exercise of the power 
conferred by Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 (hereinafter referred to as " the said Act ") after carefully taking into consideration 
the objections and suggestions received in response to the draft notification and final approval Letter 
Divisional Commissioner, Pune Divison No. napapra / 1/pra.v.antim /kavi /207 /2020 , dated 11th March 
2020 for the Rajgurunagar Municipal Council fixing the number and the extent of the ward into which 
the said the municipal area shall be divided and specifying the wards reserved for the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown 
in the Schedule to the said Draft Notification I, Naval Kishor Ram , Collector, Pune hereby makes the 
following notification . 


Notification 


Whereas, Divisional Commissioner and Regional Director, Pune Division , Pune by his Order No. 
NP - 1/Kavi 802/2019 , dated 10th December 2019 in Maharashtra Government Gazette issued under 
sub - section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . Act No. XL of 1965) has fixed the number of Councillors to be elected and 
the number of Seats reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens) as shown below : 

Details of Number of Councillors , Resevered Seats etc. 
( 1) The number of Councillors to be elected 

18 
( 2 ) The number of seats to be reserved, 
(a ) For the Scheduled Castes 

01 
( b ) For the Scheduled Tribes 

01 
( c ) For the Backward Class of the Citizens 

05 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women (including the number of 09 
seats to be reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens) . 
( 4 ) Out of seats at Serial No. 3 , the number of seats reserved for Women belonging 
to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongst the seats reserved for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens as shown in the Item at Serial No. 2 (a ), (b ) and (c ) respectively are 
as under. 


( a ) For the Scheduled Castes 


00 


(b ) For the Scheduled Tribes 


01 


( C ) For the Backward Class of Citizens 

03 
(5 ) Number of seats to be reserved for Women as General Category (number of seats 05 
at Serial number 3 minus number of seats at Serial number 4 ). 

2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me Order No. of the State Election 
Commissioner, Maharashtra , read with sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal 
Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 I, Naval Kishor Ram , The Collector of 
Pune District, hereby fix the number and extent of the wards into which the said municipal area shall 
be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, the 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १३ मार्च २०२० / फाल्गुन २३ , शके १९ ४१ 


Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as the case may be, as shown in the schedule to 
this Order. 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately 
following the date of this Order. 


Schedule 


Ward No. 


Extent of the Ward 


Name of the 
Ward , if any 


If the seats is reserved for 
Women i.e.whether for 

SC , ST, BCC or for 
Women , ST Women , 

BCC Women 


1 


2 


3 


4 


General (Women ) 


Ward No. 1 
Population - 1442 
Total - 
SC - 110 
ST - 72 


Boundary : 
North : Sandbhorwadi Shiv 
East : Pune -Nashik Road 
South : Pandurangnagar 
West : Stretch from Tinhewadi 


Other Backward Class 
(Women ) 


Ward No. 2 
Population - 1678 
Total - 
SC - 87 
ST - 38 


Boundary : 
North : Dhore - Bhamburwadi Shiv 
East : Wafgaon Road 
South : from ST Stand to Wafgaon 

Road . 
West : Pune -Nashik Road and Drain 


General 


Ward No. 3 
Population - 1971 
Total - 
SC - 90 
ST - 70 


Boundary : 
North : ST Stand to Wafgaon Road 
East : Juri (Holwadi Shiv ) 
South : Spiritual 
West : Pune-Nashik Road 


General 


Ward No.4 
Population - 1861 
Total - 
SC - 73 
ST - 85 


Boundary : 
North : Thighasthal- Padalwadi Road 
East : Pulwadi comming from 

Padalwadi. 
South : Pullover 
West : Stretch from Tinhewadi 


General 


Ward No. 5 
Population - 1478 
Total - 
SC - 00 
ST - 00 


Boundary : 
North : Sandbhorwadi, Shivakari 

Sports Complex. 
East : The draw from Tinhewadi 
South : Raigad , Sai Villa , Chitra Patil 

Colony . 
West : Tinhewadi Road 


Other Backward Class 
(Women ) 


Ward No. 6 
Population - 1428 
Total - 
SC - 28 
ST - 00 


Boundary : 
North : Alankapuri Society , Arude 

Plot. 
East : TinhewadiRoad 
South : Telco Co. No. 2 way 
West : Vrindavan Road 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, १३ मार्च २०२० / फाल्गुन २३, शके १९ ४१ 


19 


Schedule — contd . 


2 


3 


4 


General (Women ) 


Ward No. 7 
Population - 1396 
Total - 
SC - 58 
ST - 00 


Boundary : 
North : Dnyaneshwarnagar 
East : Tinhewadi Road , 

Kohinkarwadi Road . 
South : Telco Co. No. 3 
West : Agriculture 


General (Women ) 


Ward No. 8 
Population - 1389 
Total - 
SC - 57 
ST - 442 


Boundary : 
North : Satakarasthal Shiv 
East : Kohenkar Road 
South : Vrindavan Road 
West : Castle road 


Scheduled Tribes (Women ) 


Ward No. 9 
Population - 1443 
Total - 
SC - 80 
ST - 234 


Boundary : 
North : Satakarastha Shiva 
East : Wada Road 
South : Road near Gaurishankar 
West : Agriculture 


General (Women ) 


Ward No. 10 
Population - 1551 
Total - 
SC - 20 
ST - 00 


Boundary : 
North : Telco Co. No. 2 road , 

Vrindavan Road 
East : TinhewadiRoad 
South : Warehouse Road 
West : Castle Road 


Ward No. 11 
Population - 1463 
Total - 
SC - 31 
ST - 00 


Boundary : 

Other Backward Class 
North : Raigad , Sai Villa , Bacche 

Patil Colony, Warehouse Road 
East : The pull from Tinhewadi 
South : Castle Road 
West Province Office 


General 


Ward No. 12 
Population - 1745 
Total - 
SC - 735 
ST - 216 


Boundary : 
North : Castle Road, pull 
East : Pune -Nashik Road 
South : Road to Bhima River, Police 

Station . 
West : The oil lane Road 


Ward No. 13 
Population - 1605 
Total - 
SC - 33 
ST - 54 


Boundary : 

General 
North : Castle Road 
East : Rahul Chowk Road 
South : Office Road 
West : The Road near the water tank 

on the garden . 


Other Backward Class 


Ward No. 14 
Population - 1462 
Total - 
SC - 61 
ST - 29 


Boundary : 
North : Road near Gaurishankar 

Apartment 
East : Road to the mall 
South : Bhima Nadi 
West : Agriculture 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १३ मार्च २०२० / फाल्गुन २३, शके १ ९ ४१ 


Schedule — contd . 


2 


3 


4 


General 


Ward No. 15 
Population - 1670 
Total - 
SC - 56 
ST - 57 


Boundary : 
North : Office Road 
East : Market Street 
South : Road to behind Municipal 

Council Office (Moti Chowk 

to Ganesh Chowk road ). 
West : Road to the Nest 


Other Backward Class 
(Women ) 


Ward No. 16 
Population - 1492 
Total - 
SC - 31 
ST - 43 


Boundary : 
North : Office Road 
East : Market Street 
South : Road to behind Municipal 

Council Office (Moti Chowk 

to Ganesh Chowk Road). 
West : Road to the Nest 


General (Women ) 


Ward No. 17 
Population - 1714 
Total - 
SC - 74 
ST - 45 


Boundary : 
North : Road front of Jain Temple 

Chawdi. 
East : Market Bazaar Road , 

Kumbharwada Road . 
South Bhima Nadi 
West : Road to Azad Chowk , 

Uddhav Kumbhar house . 


Scheduled Caste 


Ward No. 18 
Population - 1804 
Total - 
SC - 145 
ST - 40 


Boundary : 
North : Old Gram Panchayat office 

Road . 
East : Teli Auli Road 
South : Bhima Nadi 
West : Market Street, Aquarius 

Wada Road . 


Notes :-(1) In Case of any discrepancy in description ofword in Marathi and English Notification , the 

description as per boundaries shown in map shall be treated as valid . 


( 2 ) The reservation indicated in the schedule for the backward class of citizens and women 
including seats reserved for women belonging the SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 
the Tuesday, 18th February 2020 . 


( 3) A map of Municipal Council showing the limits of the wards is available during office hours 
for inspection in the office of Rajgurunagar Municipal Council on all working days . 


NAVAL KISHOR RAM , 

Collector, Pune. 


Pune, 13th March 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


